राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य 

विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या ७२ 
रुग्णालयामध्ये तयार होणाऱ्या जैव वैद्यकीय 
कचऱ्यावर Pre-Treatment करण्यासाठी 
Biomedical Waste Disinfection System 
(Microwave Based) मशीनचे ७२ नग 
खरेदीसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात “ 
लेखाशिर्ष २२१० K ०८८”,३१- सहायक अनुदाने 
वेतनेतर या उद्दौष्टांतर्गत रु.८२,०४,८९,४००/- 
इतक्या रकमेची खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जून ,२०२४ 


१) शासनाचे समक्रमांक पत्र क्र.एसडीएल-२०१९/प्र.क्र.१८१/आरोग्य-८, दि.२०.०६.२०२४ 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/टे- 
3/BMW/Disinfection/93289/F.Al./28 दिनांक २४.०६.२०२४ 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/ टे- 
3/BMW/Disinfection/93¥¢ €-29/F AL/ 28 दिनांक २८.०६.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

वाचा मधील अ.क्र.३ येथील दिनांक २८.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये सहसंचालक, आरोग्य सेवा, 
रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या 
(92 रुग्णालयामध्ये तयार होणा-या जैव वैद्यकीय कच-यावर Pre-Treatment करण्यासाठी Biomedical Waste 
Disinfection System Microwave Based मशीनचे ७२ नग खरेदीसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात “ 
लेखाशिर्ष २२१० K ०८८”,३१- सहायक अनुदाने वेतनेतर या उद्दौष्टांतर्गत रु. रु.८२,०४,८९,४००/- इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२. वर नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली 
एकुण ७२ रुग्णालयामध्ये ७५ लिटर क्षमतेचे Biomedical Waste Disinfection System Microwave 
Based या उपकरणाचे २२ नग आणि ५० लिटर क्षमतेचे ५० नग असे एकूण ७२ नग खरेदी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:- 

(१ राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या ७२ रुग्णालयामध्ये तयार 
होणा-या जैव वैद्यकीय कच-यावर Pre-Treatment करण्यासाठी Biomedical Waste Disinfection System 
Microwave Based मज्लीनचे ७२ नग खरेदीसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात “ लेखाशिर्ष 2290 K 
०८८”,३१- सहायक अनुदाने वेतनेतर या उदीष्टांतर्गत रु.८२,०४,८९,४००/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४ /आरोग्य-८ 


(२) 


सदर खरेदीसाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाचा व खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिल प्रशासकीय मान्यतेची 
रक्‍कम 
१ मागणी क्र. आर -१ एकुण ७२ Biomedical Waste | रु.८२,०४,८९,४००/- 
२२१०, वैद्यकिय सेवा व | Disinfection System Microwave 
सार्वजनिक आरोग्य, (०९) (02) | Based Fafa ७२ रुग्णालयामध्ये खरेदी 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी करणे 
प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी 
साहित्य, यंत्रसामग्री व साधन 
सामग्री खरेदी (कार्यक्रम) 
३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर 
(२२१० के ०८८) 
विवरणपत्र-ब 
(खरेदीचा तपशिल) 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | खरेदीचा तपशील प्रति नग मशीनची | मशीन । प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 
किंमत खरेदीची 
संख्या 
q. Biomedical Waste | ९९,७६,९०० 4o रु.४९,८८,४५,०००/- 
Disinfection 
Machine 50 Ltr 
Biomedical Waste | १,४६,२०,२०० श्र रु.३२,१६,४४,४००/- 
Disinfection 
Machine 75 Ltr 
एकुण ७२ ८२,०४,८९,४००/- 
३: सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ज्या ठिकाणी Biomedical Waste Disinfection System Microwave 


Based मशीन स्थापित करावयाच्या आहेत. त्या एकुण ७२ रुग्णालयांची यादी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
दर्शविळेली आहे. 


8. 


सदरची प्रशासकीय मान्यता खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन देण्यात येत आहे:- 


(9) सदरहू उपकरण/मशीनची आवश्‍यकता व मागणी याची काटेकोरपणे SSA /खातरजमा करण्यात आल्या 
नंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
(२) सदरहू उपकरण/मक्लीनचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, अश्या रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


(3) 


(3) 


(4) 


(६) 


(७) 


(ट) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४ /आरोग्य-८ 


खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींची खरेदी प्रक्रिया करण्यात यावी. तसेच सदर उपकरणाची 
तांत्रिक मान्यता समितीकडुन तांत्रिक विनिर्देश 


(Technical specification) ची शहानिशा करणे, सदर मशीनचे जैविक घनकचरा विल्हेवाटी संदर्भात 
अवलंबण्यात येणारी कार्यपध्दती सुनिश्चित करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालय,मुंबई व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांची 
राहील. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासन निर्णय, उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/ विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ 
नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित 
करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 
खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & distribution) 
करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन 
(Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत 
मुदतीत वापर होईल, याची संबंधित सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई, यांनी दक्षता 
घेण्यात यावी. 
सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या 
खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदरहू खरेदीच्या अनुषंगाने निविदा 
प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी 
प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनास सादर करणे अनिवार्य आहे. 
सदर उपकरणामध्ये वापरण्यात येणारे Microwave हे तंत्रज्ञान Ga कचऱ्याच्या प्रक्रियासाठी उपयुक्‍त 
असल्याचे महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाचे पत्र दि.२९.०३.२०१७ सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), 
मुंबई यांनी सादर केलेले आहे.तसेच वैद्यकीय नियंत्रण तसेच Bio Medical Waste Management Rules, 
२०१६ मधील SCHEDULE | (See rules ३ (8, ४(७), ७(१, ७(२), ७ (५), ७ (६) and ८(२) Part-2 मधील 
नियम क्र. ४ आणि ९ अन्वये जेव वैद्यकीय कचऱ्याचे Pre- Treatment करणे आवश्यक असल्याने Bio 
Medical Waste Management Rules, २०१६ मधील सर्व अटी व ata पालन करण्याची जबाबदारी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४ /आरोग्य-८ 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालय,मुंबई व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी 
प्राधिकरण, मुंबई तसेच खरेदी पुरवठादार यांची राहील. 

(१०) या कामी होणारा खर्च रु.८२,०४,८९,४००/- हा मागणी क्र. आर -१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, (०९) (०२) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, 
यंत्रसामग्री व साधन सामग्री खरेदी (कार्यक्रम), ३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर (२२१० के ०८८) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या/ पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 

(११ सदर खरेदी करताना उदयोग , ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील अटी व शार्तीचे तसेच National Pollution Control Board आणि Maharashtra Pollution 
Control Board यांच्या मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची संपुर्ण जबाबदारी आयुक्त, 
आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालय,मुंबई व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, 
मुंबई तसेच खरेदी पुरवठादार यांची राहील. 

4. उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.४ मधील अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 

नियमानुसार तसेच आवड्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपुर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा 

आयुक्तालय, मुंबई आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई त्याचप्रमाणे 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई यांची राहील. 

६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 

दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 

क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

0. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२८१६४६२११३१७ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 


V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a 1 9b04c6d22f8ef1b8 


TU LS H | R A M dbc9b19d45ef776d80ef1 48059, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=406CB152E109154A7466C0050F88E5A 


437E17838973824687653A5E8D144B72B, cn=VIKAS 
KA D A M TULSHIRAM KADAM 


Date: 2024.06.28 17:56:35 +05'30" 
(विकास. तु कदम) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


Wher: 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


-0 


CS रण ट्ट टे 


Cc 
eS 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४ /आरोग्य-८ 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
उपसंचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

qo) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


& 
9 


YS र..> २-८ <-> 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४ /आरोग्य-८ 


(शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४/आरोग्य-८, दि.२८.०६.२०२४ चे सहपत्र) 
परिशिष्ट 


Biomedical Waste Disinfection Machine 75 Liter (Chart A) 


Fal Name of Hospital Bed Capacity Machine Capecty 7010 
1 GH Khamgaon, Dist. Buldhana 200 75 Liter 14620200 
2 GH Shegaon Dist Buldhana 200 75 Liter 14620200 
3 Daga Women Hospital Nagpur 335 75 Liter 14620200 
4 Women Hospital, Akola 335 75 Liter 14620200 
5 Women Hospital, Washim 100 75 Liter 14620200 
| 6 | Women Hospital, Amrawati 200 75 Liter 14620200 
5 Super Specialty Hospitals 100 14620200 

Amaravati 75 Liter 
ez Super Specialty Hospitals Dist. 100 14620200 
Nashik 75 Liter 
| 9 | Women Hospital, Jalgaon 100 75 Liter 14620200 
10 | Women Hospital, Dhule 100 75 Liter 14620200 
11 | Women Hospital, Nanded 100 75 Liter 14620200 
12 | Women Hospital, Yavatmal 100 75 Liter 14620200 
13 Women Hospital, Ambejogai, 100 14620200 
Dist.Beed 75 Liter 

14 Indira Gandhi G.H. , Ichalkaranji, 200 | 14620200 
Dist. Kolhapur 75 Liter 

15 Women Hospital, Kudal, 100 14620200 
Dist.Sindhudurg 75 Liter 

16 Women Hospital, Baramati, 100 14620200 
Dist. Pune 75 Liter 

17 | Women Hospital, Buldhana 100 75 Liter 14620200 
18 SDH Karmala, Dharashiva 100 75 Liter 14620200 
19 | SDH Tumsar Dist Bhandara 100 75 Liter 14620200 
20 | SDH Hinganghat Dist Wardha 100 75 Liter 14620200 
21 | SDH Ghansawangi, Dist. Jalna 100 75 Liter 14620200 
22 | SDH Karjat, Dist. Ahmednagar 100 75 Liter 14620200 

Total 321644400 
Biomedical Waste Disinfection Machine 50 Liter (Chart B ) 

eel Name of Hospital Bed Capacity शतश वरना च्य 
1 SDH Chimur Dist Chandrapur 100 50 Liter 9976900 
2 SDH Warora, Dist Chandrapur 100 50 Liter 9976900 
3 SDH Murtizapur Dist Akola 100 50 Liter 9976900 
4 SDH Karanja, Dist Washim 100 50 Liter 9976900 
5 SDH Mukhed Nanded 100 50 Liter 9976900 
| 6 | SDH Parali Dist Beed 100 50 Liter 9976900 
7 SDH Kaij, Dist. Beed 100 50 Liter 9976900 
| 8 | SDH Omarga Dist Osmanabad 100 50 Liter 9976900 
| 9 | SDH Tuljapur, Dist. Osmanabad 100 50 Liter 9976900 
10 SDH Sawantwadi Dist 100 9976900 

Sindhudurg 50 Liter 

11 | SDH Kankawali Dist Sindhudurg 100 50 Liter 9976900 
12 | SDH Kalmbani, Dist. Ratnagiri 100 50 Liter 9976900 
13 | SDH Pandharpur Dist Solapur 100 50 Liter 9976900 
14_ | SDH Karad Dist Satara 100 50 Liter 9976900 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.२४ /आरोग्य-८ 


15 | SDH Kalamnuri, Dist Hingoli 100 50 Liter 9976900 
16 | SDH Lohgaon Dist. Pune 100 50 Liter 9976900 
17 | SDH Wadgaon Maval, Pune 100 50 Liter 9976900 
18 | SDH Nilanga, Dist. Latur 100 50 Liter 9976900 
19 | SDH Ramtek Dist Nagpur 50 50 Liter 9976900 
20 | SDH Kamthi Dist Nagpur 50 50 Liter 9976900 
21 SDH Sakoli Dist Bhandara 50 50 Liter 9976900 
22 | SDH Tiroda Dist Gondia 50 50 Liter 9976900 
23 | SDH Mul Dist Chandrapur 50 50 Liter 9976900 
24 | SDH Malkapur Dist Buldhana 50 50 Liter 9976900 
25 | SDH Mukatainagar Dist Jalgaon 50 50 Liter 9976900 
26 | SDH Jamner Dist Jalgaon 50 50 Liter 9976900 
27 | SDH Deglur Dist Nanded 50 50 Liter 9976900 
28 | SDH Hadgaon Dist Nanded 50 50 Liter 9976900 
29 | SDH Gokunda Dist Nanded 50 50 Liter 9976900 
30 Women Hospital, Neknoor Dist. 16 । 9976900 
Beed 50 Liter 
31 SDH Georai Dist Beed 50 50 Liter 9976900 
32 | SDH Paranda Dist Osmanabad 50 50 Liter 9976900 
33 SDH Kalamb, Dist Osmanabad 50 50 Liter 9976900 
34 | SDH Naldurg, Dist Osmanabad 50 50 Liter 9976900 
35 _| SDH Islampur Dist Sangli 50 50 Liter 9976900 
36 SDH Kawathe-Mahakal Dist 50 | 9976900 
Sangli 50 Liter 
37 | SDH Shiroda Dist Sindhudurg 50 50 Liter 9976900 
38 | SDH Dapoli Dist Ratnagiri 50 50 Liter 9976900 
39 । RH Devrukh Dist Ratnagiri 50 50 Liter 9976900 
40 | SDH Akluj Dist Solapur 50 50 Liter 9976900 
41 SDH Phaltan Dist Satara 50 50 Liter 9976900 
42 | Women Hospital, Parbhani | = 60d” 50 Liter 9976900 
43 | Ortho. Hospital, Parbhani 50 50 Liter 9976900 
44 | SDH Selu Dist Parbhani 50 50 Liter 9976900 
45 । SDH Gangakhed Dist Parbhani 50 50 Liter 9976900 
46 Women Hospital, Basmat, Dist. ॥ "ब. | | 9976900 
Hingoli 50 Liter 
47 | SDH Basmat Dist Hingoli 50 50 Liter 9976900 
48 | SDH Naldurga Dist. Dharashiv 50 50 Liter 9976900 
49 | SDH Jat, Dist. Sangli 50 50 Liter 9976900 
50 SDH Chikhali, Dist. Buldhana 50 50 Liter 9976900 
Total 498845000 
Total (Chart A + Chart B) 72 Hospital 820489400 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


